प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत सन 
२०२३-२४ प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
कामांच्या नावात बदल करण्याबाबत 
शुध्दीपत्रक... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: टिडीएस २०२४/०३/प्र.क्र. १४०/पर्यटन 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १० जुले, २०२४. 
सदंर्भ:- पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०२४/०३/ प्र.क्र. 
८०/पर्यटन, दिनांक १५ मार्च, २०२४. 
शुध्दीपत्रक : 
उपरोक्त सदर्भाधीन शासन निर्णयातील खालील स्तंभ क्र.३ येथील कामांचे नाव स्तंभ क्र.४ येथे नमुद 
केल्याप्रमाण वाचण्यात यावे. 


अ.क्र. | शासन निर्णय शासन निर्णयातील नाव बदल करावयाचे नाव 
दिनांक 
| of | q ०२ 03 160४ | 


हि १५/०३/२०२४ | मौजे वाढवणा खु उदगीर येथील संत 
.ता. नामदेव महाराज मंदिर परिसरात 
पाणी शुध्दीकरण यंत्र व शोड बांधकाम | मौजे वाढवण खु. ता.उदगीर येथील संत 
(.ओ.आर) करणे. नामदेव महाराज मंदिर सभागृह बांधकाम 
०२ मौजे वाढवणा खु उदगीर येथील संत | व परिसर सुधारण करणे. 

.ता. नामदेव महाराज मंदिर परिसरात 
जलशुध्दीकरण केंद्र (१0) आणि शेड 
बांधणे 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०७१०१७१७४६३३२३ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
SANTOSH VITHAL 
ROKADE 


(संतोष जया विठ्ठल रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र - १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरिक्षा व लेखा), मुंबई / नागपूर. 

संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, लातूर. 

५. जिल्हा नियोजन अधिकारी, लातूर. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 

७. अवर सचिव पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवड नस्ती/ पर्यटन. 


Cc WwW A -5 


